ऑगस्ट ते सप्टेंबर, २०२१ पर्यंत राज्यातील विविध 
जिल्हयात अतिवृष्टीमुळे तसेच उद्भवलेल्या 
पूरपरिस्थितीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी नागपूर 
जिल्हयातील बाधित शेतकऱ्यांना वाढीव दराने 
मदत वितरीत करण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीएलळएस-२०२१/प्र.क्र.२४२/म-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०८ ऑगस्ट, २०२२ 


वाचा : १) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक : सीएलळएस-२०१५/प्र.क्र.४०/म -३, 

दिनांक १३.०५.२०१५ 

२) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक :- सीएळएस-२०२१/प्र.क्र.२०३/ म-३ , 
दिनांक ०६.१०.२०२१ 

3) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्रमांक :- सीएलएस-२०२१/प्र.क्र.२४२/ म-३, 
दिनांक २१.१०.२०२१ 

४) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्रमांक :- सीएलएस-२०२१/प्र.क्र.२४२/ म-३, 
दिनांक २६.१०.२०२१, दिनांक २७.१०.२०२१, दिनांक १६.०२.२०२२ व दि.३१.०३.२०२२ 

५) विभागीय आयुक्त, नागपुर यांचे पत्र क्रमांक :-मशा-७(५)/ने.आ.व्य./कावि-५७९/२०२१, 
दिनांक २५.१०.२०२१ 


प्रस्तावना: 

ऑगस्ट ते सप्टेंबर, २०२१ या कालावधीत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे तसेच राज्यात विविध जिल्हयात 
उद्भवलेल्या पूरपरिस्थितीमुळे सार्वजनिक मालमत्ता/शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद 
निधीच्या (SDRF) दराने मदत देण्यासाठी आवश्‍यक असलेले निधी मागणीचे प्रस्ताव सर्व विभागीय आयुक्‍त 
यांच्याकडून मागविण्यात आले होते. दरम्यानच्या कालावधीत दि.१३.१०.२०२१ रोजीच्या झालेल्या मंत्रिमंडळ 
बैठकीमध्ये झालेल्या निर्णयानुसार जून ते ऑक्टोबर, २०२१ पर्यंत अतिवृष्टीमुळे शेतीपिकांच्या झालेल्या 
नुकसानीसाठी बाधित शेतकऱ्यांना संदर्भाधीन क्रमांक ३ येथील शासन निर्णयान्वये वाढीव दराने मदत देण्याबाबत 
आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. संदर्भाधीन क्रमांक ३ येथील शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या दरानुसार 
ऑगस्ट ते सप्टेंबर, २०२१ पर्यंत अतिवृष्टीमुळे शहोतीपिकांच्या झालेल्या नुकसानीकरिता संदर्भाधीन क्रमांक ४ येथे 
नमूद केल्यानुसार निधी वितरीत करण्यात आला आहे. तथापि, जिल्हाधिकारी, नागपूर यांच्याकडून सदर 
नुकसानीकरिता प्रस्ताव उशीराने प्राप्त झाला असल्याने विभागीय आयुक्‍त, नागपूर यांच्या शिफारशीनुसार आता 
ऑगस्ट-सप्टेंबर,२०२१ मध्ये अतिवृष्टीमुळे शहोतीपिकांच्या नुकसानीकरिता जिल्हाधिकारी, नागपूर यांना निधी 
वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 


ऑगस्ट ते सप्टेंबर, 2029 या कालावधीत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शहोतीपिकांच्या नुकसानीसाठी बाधितांना 
मदत देण्याकरिता राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी व राज्य शासनाच्या निधीमधून संदर्भाधीन क्र.३ येथील शासन 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलएस-२०२१/प्र.क्र.२४२/म-३ 


निर्णयान्वये निश्चित केलेल्या वाढीव दरानुसार संदर्भाधीन क्र.४ येथे नमूद केल्यानुसार निधी वितरीत करण्यात 
आला आहे. आता, ऑगस्ट ते सप्टेंबर, २०२१ या कालावधीत नागपूर जिल्हयात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे 
शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी बाधितांना रु.२०३०.०८ लाख (अक्षरी रुपये वीस कोटी तीस लाख आठ हजार फक्त) 
इतका निधी खालील तक्त्यात नमूद केल्यानुसार विभागीय आयुकत, नागपूर यांना वितरीत करण्यास शासनाची 
मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | जिल्हा | होतकरी | बाधितक्षेत्र | 505 दराने | राज्य वाढीव या शासन 
संख्या मदत दराने मदत निर्णयान्वये 

(२२४५२४५२) । (२२४५२३०९) वितरीत 

(रूपये लाखात) | (रूपये लाखात) | करावयाचा 

निधी 
(रूपये लाखात) 

a नागपूर | २८३०२ | १६६४६.७२ | १३९३.३८ ६३६.७० २०३०.०८ 
एकूण | २८३०२ | १६६४६.७२| १३९३.३८ ६३६.७० २०३०.०८ 


२. वरीलप्रमाणे लेखाशीर्षनिहाय निधी बीम्स प्रणालीवर विभागीय आयुक्त, नागपूर यांना कार्यासन म-११ 
यांनी तात्काळ वितरित करावा. 


३. वरील निधी खर्च करताना संदर्भाधीन सर्व शासन निर्णयातील सुचनांचे व निकषांचे काटेकोरपणे पालन 
करण्यात यावे. संदर्भाधीन क्रमांक ३ येथील दिनांक २१.१०.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये मदतीचे वाढीव दर 
मंजूर करण्यात आले आहेत. त्या वाढीव दरापैकी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या (SDRF) संदर्भाधीन क्रमांक १ 
व३ येथील शासन निर्णयातील दराने मदत प्रदान करण्यासाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या लेखाशीर्षाखाली 
वितरित करण्यात आलेला निधी खर्च करण्यात यावा आणि वाढीव मंजूर दर वजा राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीचे 
दर यातील फरकाच्या मदतीची रक्‍कम राज्य शासनाच्या निधीमधुन वितरित करण्यात आलेला निधीतून 
भागविण्यात यावा. ज्या प्रयोजनासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे त्याच प्रयोजनासाठी सदर निधी खर्च 
करण्यात यावा. तसेच, अतिवृष्टीच्या मदतीसाठी या कालावधी २४ तासात ६५ मि.मी. पाऊस या निकषाचे पालन 
होत असल्याची खात्री करूनच निधी प्रत्यक्षात वितरीत करावा. 


४. पंचनामे करण्यात आल्यानंतर लाभार्थी निश्चित करण्यात यावेत. या शासन निर्णयान्वये संपूर्ण रक्‍कम 
बीम्स प्रणालीवर वितरित करण्यात येत असली तरी, लाभार्थी निश्चित झाल्यानंतर वित्तिय शिस्तीच्या दृष्टीकोनातून 
संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी प्रत्यक्ष गरजेनुसारच कोषागारातून रक्‍कम आहरित करून त्यानंतरच रक्‍कम 
लाभार्थ्यांच्या थेट बँक खात्यामध्ये ऑनलाईन पध्दतीने हस्तातंरित करण्याबाबत दक्षता घ्यावी. सदर निधी 
अनावऱ्यकरित्या कोषागारातून आहरित करून बँक खात्यामध्ये काढून ठेवण्यात येवू नये. या आदेशान्वये मंजूर 
करण्यात आलेल्या अनुदानाच्या मर्यादेतच खर्च करण्यात यावा. लाभार्थ्याना मदत वाटपाची कार्यवाही पुर्ण 
झाल्यानंतर लाभार्थ्यांची यादी व मदतीचा तपश्ील जिल्हयांच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात यावा. या सर्व 
सुचनांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी यांची राहील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलएस-२०२१/प्र.क्र.२४२/म-३ 


५. सदर निधीतून करण्यात येत असलेल्या खर्चाचे लेखे निधी आहरित करण्यात येणाऱ्या कार्यालयाच्या 
स्तरावर ठेवण्यात यावे व करण्यात आलेल्या खर्चाचा कोषागार कार्यालये व महालेखापाल कार्यालयाशी त्रैमासिक 
ताळमेळ घेण्यात यावा. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून तसेच राज्य शासनाच्या निधीमधून उपलब्ध करून 
दिलेला उपरोक्त निधी खर्ची पडल्यानंतर तातडीने निधीची उपयोगिता प्रमाणपत्रे संबंधितांकडून प्राप्त करून 
घेवून एकत्रितरित्या शासनास सादर करण्याची जबाबदारी विभागीय आयुक्‍त यांची राहील. 

६. वरील प्रयोजनासाठी प्रधान SUAS २२४५ - नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणासाठी अर्थसहाय, ०२ पुर 
चक्रीवादळे इत्यादी अंतर्गत सोबतच्या विवरणपत्रात दर्शविलेल्या २२४५२४५२ लेखाशिर्षाखाली मंजूर तरतूदीतून 
तर २२४५२३०९ या लेखाशीर्षाखाली पुर्नविनियोजनाव्दारे उपलब्ध केलेल्या निधीमधून उपलब्ध करून देण्यात 
यावा. 

७. सदर arm निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक १७९/२०२२/व्यय ९, दिनांक 
२७.०५.२०२२ अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२२०८०८१८१२४९२७१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
Digitally signed by Sanjay Audumbar Dharurkar 


Date: 2022.08.10 15:26:39 +05'30' 
(संजय औ. धारूरकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव,मंत्रालय,मुंबई, 
२. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानभवन,मुंबई 
३. विधानमंडळाचे सर्व सन्माननीय सदस्य, 
४. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव,मंत्रालय,मुंबई 
५. अपर मुख्य सचिव (वित्त), Fars, Aas, 
६. विभागीय आयुक्त नागपूर , 
७. जिल्हाधिकारी, नागपूर , 
८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) १/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
९. महालेखापाल (लेखा परिक्षा) १/२,महाराष्ट्र,मुंबई/नागपूर, 
qo, संचालक, लेखा व कोषागारे ,मुंबई 
११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर, 
१२. मा.मंत्री (मदत व पुनर्वसन) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई 
१३. मा. राज्यमंत्री (मदत व पुनर्वसन) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई 
१४. वित्तिय Marie व सहसचिव,मदत व पुनर्वसन प्रभाग,मंत्रालय,मुंबई 
१५. कार्यासन अधिकारी (म-११/म-३), मदत व पुनर्वसन प्रभाग,मंत्रालय,मुंबई 
१६. वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-९/अर्थ-६),मंत्रालय,मुंबई 
१७. निवड नस्ती (कार्यासन/ म-३). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


